RNI No.MAHBIL / 2009/ 31732 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग 


चार - अ 


वर्ष १, 


अंक २५ ] 


[ पृष्ठे ३ 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३-१९ , २०१५ / श्रावण २२-२८, शके १ ९३७ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ जुलै २०१५ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ . 

क्रमांक एमुशु. २०१५ /१४०० / प्र.क्र . ४१४ /म- १. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ ( १८९९ परि -२ ) 
च्या कलम ९ (१ ) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की , IDBI 
Federal Life Insurance Co. Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक 
शुल्क रक्कम रुपये ५०,००० ( रुपये पन्नास हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास 
या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 

(१ ) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १० ऑगस्ट २०१५ ते १० जून २०१६ या कालावधीकरिताच करता येईल. 

( २ ) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही . 

( ३) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 

( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर, 

कक्ष अधिकारी . 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३-१९ , २०१५ / श्रावण २२-२८, शके १९ ३७ 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय विस्तार भवन , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ ऑगस्ट २०१५ 


अधिसूचना 


अपंग व्यक्ती ( समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) अधिनियम, १ ९९ ५ . 

क्रमांक अपंग. २०११/ प्र.क्र . १७१ ( भाग-२)/ अ. क. २.- अपंग व्यक्ती ( समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग ) अधिनियम , 
१ ९९ ५ (१ ९९ ६ चा पहिला) च्या कलम १३ (१ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन या अधिसूचनेद्वारे राज्य 
समन्वय समितीमध्ये पुढील अशासकीय सदस्यांची नेमणूक सदर अधिसूचना निर्गमित करण्यात आल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षांकरिता 
करीत आहे. आवश्यक वाटल्यास राज्य शासन कलम १३(१) उप कलम (२ ) मधील (फ ) किंवा ( ह) अन्वये नियुक्त केलेल्या सदस्यांना, 
त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन ३ वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्याच्या आधीच त्यांचे सदस्यत्व संपुष्टात आणू शकेल. 

कलम १३ (१ ) उप - कलम ( २ ) मधील ( फ ) अन्वये : 


अ . क्र . 


सदस्यांची नावे 


संवर्ग 


प्रवर्ग 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


खुला 


अस्थिव्यंग 


सेलेब्रलपाल्सी 


१ श्री . राजेंद्र पुरोहित 
२ श्रीमती ललिथा महादेवन 
३ श्रीमती राजेश्री गुप्ता 

श्री . प्रविणभाई दांडीया 
५ श्री . श्रीकांत अंतुरकर 


खुला ( महिला) 
अनुसूचित जाती 


मुकबधीर 
अंध 


४ 


खुला 


खुला 


मतिमंद 


कलम १३ ( १ ) उप - कलम ( २) मधील (ह ) अन्वये : 


( १ ) डॉ . श्री . विरल कामदार ( सांस्कृतिक क्षेत्र ) 
( २) डॉ . श्री . रविंद्र नांदेडकर ( उद्योग क्षेत्र ) 


( ३) डॉ . श्री . राजू राऊत (व्यापार क्षेत्र ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स्मि . श . रानडे, 
शासनाचे सहसचिव . 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३-१९ , २०१५ / श्रावण २२-२८, शके १९३७ 


SOCIAL JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT 
Mantralaya Annex , Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Marg , 

Mumbai 400 032 , dated the 5th August 2015 . 


NOTIFICATION 


PERSONS WITH DISABILITIES (EQUAL OPPORTUNITY , PROTECTION OF RIGHTS AND FULL PARTICIPATION ) ACT , 1995 . 

No. Apang. 2011 /C . R. 171 (Part- 2 )/ A . K.- 2. - In exercise of the powers conferred under section 
13 ( 1) of the Persons with Disabilities (Equal Opportunity , Protection of Rights and Full 
Participation ) Act, 1995 Government of Maharashtra through this notification hereby appoints 
following non -official members on State Co -ordination Committee for a term of three years from 
the issuing date of this notification . The State Government may, if it thinks fit , remove any member 
nominated under clause (f) or clause (h ) of sub -section ( 2 ) of section 13 , before the expiry of his 
term of office after giveing him a reasonable opportunity of showing cause against the same. 


Under Section 13 ( 1) sub - section ( 2 ) (f) : 


Sr. No. 


Name of Member 


Category 


Area of Disability 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


Locomotor Disability 


Shri Rajendra Purohit 
Smt. Lalitha Mahdevan 


Open 
Open (Female ) 


2 


Cerebral Palsy 


3 


Scheduled Caste 


Deaf and Mute 


Smt. Rajeshri Gupta 
Shri Pravinbhai Dandiya 


4 


Open 


Blind 


5 


Shri Shrikant Anturkar 


Open 


Mentally Disability 


Under Section 13 ( 1 ) sub - section ( 2 ) (h ) : 


1. Dr. Shri Viral Kamadar (Cultural Sector) 


2. Dr. Shri Ravindra Nandedkar (Industry Sector ) 

Dr. Shri Raju Raut ( Trade Sector ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. RANADE , 


Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


